आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांच्या 
कार्यालयीन कामकाजासाठी वाहन 
भाड्याने उपलब्ध करून घेण्यास 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. २९३/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, गो. ते. संकुल इमारत, 
९ वा मजला,लोकमान्य टिळक मार्ग,नवीन मंत्रालय, मुंबई ४०० 009 
तारीख: २८ सप्टेंबर २०२२ 


संदर्भ - 
१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन पत्र क्रमांकः पदनि-२४२०/प्र.क्र. १४५- 
१/२०२०/वैसेवा-१, दिनांक ०६.१०.२०२१ 
२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२४२२०/प्र.क्र. 
१४५/२०२०/वैसेवा-१, दि. ०६.१०.२०२१ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वाहन -२०१७/प्र.क्र. ४१/१७/विनियम/ २८.०७.२०२० 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. वाहन -१०००/प्र.क्र. ६५/२००१/विनियम/, १०.०९.२००१ 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र -२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम/भाग-२, 
१७.०४.२०१५ 
६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. शापसे-३४२०/प्र.क्र. ५४/का.३१, दि. 
१०.०८.२०२० 
) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. शापसे-३४२०प्र.क्र.५४/३१, दि. ०९.०८.२०२१ 
) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र. शापसे-३४२०प्र.क्र.५४/३१, दि. ०९.११.२०२१ 
९) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०३.१२.२०२१. 
qo) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः DMER-24039/9/2022- 
PURCHASE, दि. २९.०६.२०२२. 
११) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०५.०७.२०२२. 


9 


eS 


शासन शुद्धिपत्रक- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या संदर्भ क्र. ११ वरील शासन निर्णय समक्रमांक 
दिनांक ०५.०७.२०२२ मधील परिच्छेद क्र. २ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा:- 


२. सदरहू वाहनाच्या भाडयापोटी येणाऱ्या रू.९,४८,०००/- इतका वार्षिक खर्च अधिक त्यावर 
नियमानुसार लागु असलेला वस्तु व सेवा कर याबाबतचा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मंजूर 
अनुदानातून अदा करण्यात यावा. तसेच या संदर्भातील सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील माहे 
जानेवारी २०२२ ते मार्च २०२२ या कालावधीतील प्रलंबित देयके ही, सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.२९३/प्रशा-२, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ 


मंजूर अनुदानातून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तो पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एस-१ 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व आरोग्य विभाग 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
(००) (०१) संचालनालयवैद्यकीय शिक्षण व संशोधन मुंबई , 
२२१०३३१४ 
१३-कार्यालयीन खर्च 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२८११५५१४९०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = आदेशानुसार वापरावा 
महारा ष्ट्राचे w यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ly dane by MAHADEO_JOGDAND 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
2.5.4.20=0477d837dc0b00fc2cbd45d17d07c625¢3417378f97d 
pseudonym=85719993A847361CF1CE96786397786A408A497 


serialNum ber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F5456D9EDE95236 
B8A8E7E2A2801B8FEDO3DCF793D3, cn=MAHADEO 


Date: 2022.09.28 00:17:32 -07'00 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. 
. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


